राज्यातील कर्णबधीर असोशिएठान या 
संघटनेच्या विविध मागण्याबाबत निर्णय 
घेण्याकरीता मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: दिव्यांग -२०१९/प्र.क्र.२७/दिव्यांग कल्याण-२ 
39,32, 34 “ए” विंग, तिसरा मजला, मित्तळ टॉवर 
बॅरिस्टर रजनी पटेल मार्ग, नरिमन पॉईट, 
मुंबई-४०० ०२१. 
दिनांक:- १८ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- 

शासन निर्णय क्रमांक: दिव्याग-२०१५/प्र.क्र.२७/अ.क.-२, दिनांक १० मार्च, २०१९, 
प्रस्तावना:- 

मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ०८ मार्च, २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यस्तरीय कर्णबधीर 
असोशिएडान या संघटनेच्या विविध मागण्याबाबत चर्चा झाली. राज्यस्तरीय कर्णबधीर असोशिएडान या 
संघटनेच्या विविध मागण्याबाबत निर्णय घेण्याकरीता मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याबाबत उपरोक्त 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आळी आहे. सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळ उपसमिती निश्चित 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ०८ मार्च, २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयाच्या 

अनुषंगाने राज्यस्तरीय कर्णबधीर असोशिएशन या संघटनेच्या मागण्यांबाबत निर्णय घेण्याकरीता 
खालील मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे:- 


१. श्री. एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री तथा मंत्री ( दिव्यांग कल्याण विभाग) - अध्यक्ष 
२. श्री. विजयकुमार गावित, आदिवासी विकास मंत्री, - सदस्य 
३. श्री. दिपक केसरकर, शालेय शिक्षण मंत्री, - सदस्य 
४. सचिव (दिव्यांग कल्याण) - सदस्यसचिव 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०९१८१४०३१३६५३५ असा आहे. हा Aa 
डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
VISHNUDAS 
PUNDLIKRAO GHODKE 


(वि. पुं. घोडके ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग -२०१९/प्र.क्र.२७/दिव्यांग कल्याण-२ 


४. मा. मुख्य सचिव यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. निवड नस्ती दिव्यांग कल्याण-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


